शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२०/प्र.क्र.१२/२०/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१६ जुले, २०२०. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/ आस्था/ परिविक्षा/ 
२०१९/६२६, दि. ०१ जानेवारी, २०२०. 
शासन आदेशा:- 
शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनतील येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात 
येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अध्यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
व कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 
दिनांक 
२. 3. j= शह. ष्‌. ६. 
श्री.सुमित राजेंद्र जयस्वाल, शा.नि,क्र. २८/०७/२०१६ अजित रजा ०३/०८/२०१८ 
अधिव्याख्याता विद्युत ससेनि-३२१५/ (म.पू) दि.०४/०९/२०१७ - (म.नं.) 
अभियांत्रिकी, शासकीय प्र.क्र.२७०/ १५/ ०१ दिवस व इतर 
तंत्रनिकेतन,ब्रम्हपुरी तांशि-७ ०६ दिवस 
दि.२५/०७/२०१६ (एकूण ०७ दिवस) 
श्री.केमाळ उमराव कोचे, शा.नि,क्र. ०६/०८/२०१६ अजित रजा १०/०८/२०१८ 
अधिव्याख्याता,माहिती ससेनि-३२१५/ (4.4) दि.२०/११/२०१७ ते (म.नं.) 
तंत्रज्ञान , शासकीय प्र.क्र.२८०/ १५/ २१/११/२०१७-०२ 
तंत्रनिकेतन, तांशि-७ दिवस व इतर ०३ 
ब्रम्हपुरी दि.२५/०७/२०१६ दिवस 
(एकूण ०५ दिवस) 
श्री. सुमित अशोक खत्री, शा.नि,क्र. २४/०८/२०१६ असाधारण रजा २६/०८/२०१८ 
अधिव्याख्याता संगणक ससेनि-३२१५/ (म.पू. दि.०५/१२/२०१६ ते (म.नं.) 
अभियांत्रिकी, शासकीय प्र.क्र.४३८ / १५/ ०७/१२/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, नागपूर तांशि-७ (एकूण ०३ दिवस) 
दि.२६/०७/२०१६ 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.१२/२०/तांशि-७ 


०७/११/२०१७ ०२ 
दिवस व इतर १९ 
दिवस 
(एकूण २३ दिवस) 


यापकाचे नांव, पदनाम | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण परिविक्षा परिविक्षा 
व कार्यरत संस्थेचे नांव निर्णय क्रमांक व केल्याचा कालावधीत कालावधी 
दिनांक दिनांक घेतलेल्या रजा समाप्तीचा 
दिनांक 
श्री.महेश शोषराव राठोड, शा.नि.क्र. ससेनि- ०४/११/२०१६ असाधारण रजा २६/११/२०१८ 
अधिव्याख्याता माहिती ३२१५/प्र.क्र.२८०/१५/ (म.पू. दि.०७/११/२०१६ ते (म.नं.) 
तंत्रज्ञान, शासकीय तांशि-७. ०६/१२/२०१६ ०२ 
तंत्रनिकेतन, गोंदिया दि.२५/०७/२०१६ दिवस 
अर्जितरजा 
(रोखीकरण न 
होणारी) 
दि.०६/११/२०१७ ते 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


४. सदर शासन Bes, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in 


या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००७१६१६३५४१११०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sudhir Jaya = 
Shetty 


(सुधीर जया शोट्टी) 


4.2 


'=Maharashtra, 
idf5a4898b244953b82406eea0 


5963bc456f1e1e8621e5917d8305, 
serialNi 7d499a521b728aeb3dc8ec38b7 
59420308b9fd78 1 6002b4afOffbf1 1117, cn=Sudhir 


Date: 2020.07.16 16:35:08 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,नागपूर, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हापुरी/नागपूर/गोंदिया, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ब्रम्हापुरी/नागपूर/गोंदिया, 


६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


